जिल्हा नियोजन समिती 
यवतमाळ साठी “कार्यकारी समिती” 
गठित करण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : डिएपी-२०२१/प्र.क्र.५/का.१४८१-अ, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: १२ ऑक्टोबर, २०२१ 


पहा:- १) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) अधिनियम ,१९९८ 
२) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) अधिनियम, २००० 
३) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (सभा घेणे) (सुधारणा) नियम,२०१८ 
४) जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती यवतमाळ यांचे पत्र 
क्र.जिनिसय/जिवायोस/का.स./का-७/५९/२०२१, दि. ३१/०८/२०२१. 


शासन निर्णय :- 
“ महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) अधिनियम, १९९८ च्या कलम ११ च्या 


तरतूदी अनुसार जिल्हा नियोजन समितीला सहाय्य करण्यासाठी, जिल्हा नियोजन समितीच्या 


अध्यक्षांच्या अध्यक्षतेखाली एक “कार्यकारी समिती” गठित करण्याबाबतची तरतूद महाराष्ट्र जिल्हा 


नियोजन समिती (सभा घेणे) (सुधारणा) नियम, २०१८ च्या “नियम ६-अ”* मधे करण्यात आली आहे. 


त्यानुसार उपरोक्‍त नमूद कार्यकारी समितीमधे उक्त अधिनियमाच्या कलम 3 (3) च्या परिच्छेद दोन 


अन्वये एकूण “नामनिर्देशित सदस्य” यांचेपैकी २ “नामनिर्देशित सदस्य” आणि कलम ३ (३) च्या 


परिच्छेद चार (अ) व (फ) नुसार एकूण “ विशेष निमंत्रित “ सदस्य यांचेपैकी २ “विशेष निमंत्रित” 


सदस्यांची नियुक्‍ती होणे आवश्‍यक आहे. 


२. “महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (सभा घेणे) (सुधारणा) नियम, २०१८” मधील “नियम ६- 


अ” च्या तरतुदीनुसार व महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) अधिनियम,१९९८ च्या 


कलम ३ (३) च्या परिच्छेद दोन अन्वये एकूण “नामनिर्देशित सदस्य” आणि कलम ३ (३) च्या परिच्छेद 


चार (अ) व (फ) नुसार एकूण “विशेष निमंत्रित” सदस्य यांचेपैकी, जिल्हा नियोजन समिती, यवतमाळ चे 


अध्यक्ष तथा पालकमंत्री यांनी शिफारस केल्यानुसार यवतमाळ जिल्हयातील सन्माननीय आमदार 


यांच्या नामनिर्देशनासह जिल्हा नियोजन समिती यवतमाळ ची “कार्यकारी समिती” पुढीलप्रमाणे 


गठित करण्यात येत आहे. 


झासन निर्णय क्रमांकः डिएपी-२०२१/प्र.क्र.५/का.१४८१-अ 


अ.क्र नांव पदनाम 

१. | . | मा. पालकमंत्री, यवतमाळ अध्यक्ष 

२. | Meta पाटील, लोकसभा सदस्य नामनिर्देशित सदस्य 

३. । श्रीमती भावना गवळी, लोकसभा सदस्य विशेष निमंत्रित सदस्य 

४. । श्री.दुष्यंत चतुर्वैदी, विधान परिषद सदस्य नामनिर्देशित सदस्य 

५. | श्री.इंद्रनेळ मनोहर नाईक, विधान सभा सदस्य ars निमंत्रित सदस्य 

६. । विभागीय आयुक्‍त, अमरावती सदस्य 

७. । जिल्हाधिकारी , यवतमाळ सदस्य 

८. | मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद , यवतमाळ । सदस्य 

९. । जिल्हा नियोजन अधिकारी, यवतमाळ संयोजक 
३. जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, यवतमाळ यांनी उपरोक्‍त आदेशा 
सर्व संबंधितांच्या निदर्ानास आणावेत. 
8. el शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतर "थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२११०१२१६५४४१५११६ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by Sanjeev Harishchandra 


Dhuri 
Date: 2021.10.12 16:56:35 +05'30' 
(सं. ह. धुरी) 
उप सचिव » महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१.मा. राज्यपाल यांचे सचिव,राजभवन, मुंबई. 

२.मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव,मंत्रालय, मुंबई. 

३.मा. उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय, मुंबई. 

४.मा. राज्यमंत्री (नियोजन) यांचे खाजगी सचिव.मंत्राळय, मुंबई. 

५.मा. पालकमंत्री तथा अध्यक्ष, जिल्हा नियोजन समिती, यवतमाळ यांचे खाजगी सचिव. 
६. मा.कार्यकारी अध्यक्ष, राज्य नियोजन मंडळ, महाराष्ट्र, मंत्रालय, मुंबई. 

७.मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन,मंत्राळय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


ares निर्णय क्रमांकः डिएपी-२०२१/प्र.क्र.५/का.१४८१-अ 


८.विभागीय आयुक्‍त, अमरावती विभाग, अमरावती, 

९.जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, यवतमाळ 

१०.उप आयुक्‍त (नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय, अमरावती विभाग, अमरावती 
११.जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती,जिल्हाधिकारी कार्यालय, यवतमाळ 
१३.महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 

१४.कोषागार अधिकारी, यवतमाळ 

१५.निवड नस्ती, का-१४८१ अ, नियोजन विभाग. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


